सहायक संचालक (वरिष्ठ) किंवा उप सचिव, 
महाराष्ट्र राज्य कौडल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, गट-अ (अतांत्रिक) 
(राजपत्रित), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (वेतनस्तर 
'एस-१८: ४९१००-१५५८००/- या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२३ पर्यंतची अंतिम 
जेष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
कौडाल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: सेज्येसू-२०२३/प्र. क्र.३३२/व्यशि-१ 
मादाम काम रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १९ जानेवारी, २०२४ 


वाचा:- (१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र. एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, 
दि. २१/०६/२०२१ 
(२) कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन परिपत्रक क्र.: सेज्येसू-२०२३/ 
प्र.क्र. ३३२/व्यशि-१, दि. २०/११/२०२३ 
(३) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.३/आस्था-१/जे.सू./२०२३/१५, दि. ०४/०१/२०२४ 


परिपत्रक : 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संस्था व कार्यालयातील सहायक 
संचालक (वरिष्ठ) किंवा उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, गट-अ 
(अतांत्रिक) (राजपत्रित), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, (वेतनस्तर एस-१८: ४९१००-१५५८००/-) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२३ रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासूची संदर्भ क्र. (२) येथील परिपत्रकान्वये प्रसिध्द 
करण्यात आली आहे. 


२. सहायक संचालक (वरिष्ठ) किंवा उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, 
मुंबई, गट-अ (अतांत्रिक) (राजपत्रित), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा या संवर्गाच्या संदर्भ क्र. (२) येथील शासन 
परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या तात्पुरत्या जेष्ठतासूची संदर्भात प्राप्त अभिवेदनांचा सांगोपांग विचार 
करुन दि. ०१/१०/२०२३ रोजी पर्यंत सेवाजेष्ठता यादी सोबतच्या प्रपत्र-अ प्रमाणे अंतिम स्वरुपात प्रसिध्द करण्यात 
येत आहे. 


३. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४/०८/२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३६०/२०१७ दाखल केली 
आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांच्या पत्र क्र. बीसीसी-२०१७/प्र.क्र.३१२१/१६-ब, दिनांक २९/१२/२०१७ च्या 
पत्रान्वये विधी व न्याय विभागाच्या सहमतीने पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील Rat पदे निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ 
निर्णयाच्या अधिन राहून भरण्यात यावीत, अशा सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. सदर सूचना विचारात घेऊन 
“सहायक संचालक (वरिष्ठ) किंवा उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, 
गट-अ (अतांत्रिक) (राजपत्रित), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा” या पदावर पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे 
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानंतर “सहायक संचालक (वरिष्ठ) किंवा उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, गट-अ (अतांत्रिक) (राजपत्रित), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा “ यांच्या 
सदर ज्येष्ठतासूचीत सुधारणा होऊ शकते. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेज्येसू-२०२३/प्र. क्र.३३२/व्यशि-१ 


छ. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आळे असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०११९१५४३५०७२०३ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by AMEY ANIL GAWADE 
A M FY A N | | DN: c=IN, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILLS EMPLOYMENT 
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=20b5439bf6337ac786acb2d2 1 6dfff86804484eb90f4d35 12213f2618 
£39657: postalCode=400032, st=Mahi 
IN 10 11EB206D5E1B6D85776EB1F62A6FADEF79AFB18099A51B27 
6758D0FFAA4C4F30, cn=AMEY ANIL GAWADE 
Date: 2024.01.19 15:42:57 +05'30' 
(अमेय गावडे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१ 
२. सर्व सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय. 

३. सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी. 

४. सर्व संबंधीत अधिकारी / संस्था /कार्यालय (संचालकांमार्फत). 

५. निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेज्येसू-२०२३/प्र. क्र.३३२/व्यशि-१ 
शासन परिपत्रक, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, क्र. सेज्येसू २०२३/प्र.क्र.३३२/व्यशि-१, दि. १९/०१/२०२४ सोबतचे प्रपत्र "अ " 
१) संवर्गाचे नाव :- सहायक संचालक (वरिष्ठ) किंवा उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, गट-अ (अतांत्रिक) 


(राजपत्रित), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा 
२) वेतनश्रेणी :- एस-१८: ४९१००-१५५८००/- 


३) दिनांक ०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि. ०१/०१/२०२२ ते दि. ३१/१२/२०२२ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची यादी) 


नियम ३ | शासकीय अधिकाऱ्याचे नांव संबंधित जन्म प्रवर्ग नियम ३ (2) (8) ज्येष्ठतेचा सेवा निवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता शेरा 
(२) (बो पदावरील दिनांक नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक 
नुसार नियुक्ती मार्ग प्रत्यक्ष रुजू दिनांक 
ज्येष्ठता 
क्रमांक 
(9 (2) Y (8) (व (दि (9) (८ (9 (99) 
११० | श्री. धीरज चंद्रकात नेवसे सरळसेवा ०१/०८/१९७० sad 98/04/2003 98/04/2003 ३१/०७/२०२८ बी.कॉम 
२ श्री. रामदास पोपट शिदे पदोन्नती ०१/०६/१९६६ खुला ३०/०७/२००८ ३०/०७/२००८ ३१/०५/२०२४ एम.कॉम 
3 श्री. अतुल मधुकर ढाणके सरळसेवा २८/०६/१९७२ | विशेष मागास १६/०९/२०१६ १६/०९/२०१६ ३०/०६/२०३० बी. ई. , (मेकॅनिक) 
प्रवर्ग VA. (ISR 
मॅनेजमेंट) 
४ श्रीमती सु.सं. विसपुते सरळसेवा १९/११/१९७५ खुला ०८/०९/२०१६ ०८/०९/२०१६ ३०/११/२०३३ बी.एस.सी. 
(श्रीम. वंदना सावंत ) एम.एस. Seg 
4 श्री. बालाजी ज्ञानोबा लोकरे सरळसेवा २०/०५/१९७७ अनुसूचित २८/०७/२०१६ २८/०७/२०१६ ३१/०५/२०३५ एम.ए. 
जाती बी.एड 
६ श्री. संतोष नारायण बागुरे पदोन्नती १५/०५/१९६५ भ.ज. (बो २६/०९/२०२२ २६/०९/२०२२ ३१/०५/२०२३ एच.एस.सी. सेवानिवृत्त 
७ श्री. दीपक मोतीराम पदोन्नती ०५/०१/१९६६ भ.ज. (बो ०६/१०/२०२२ ०६/१०/२०२२ ३१/०१/२०२४ बी. ए. 
उज्जैनकर 
८ श्री. श्रावणकुमार महादेव पदोन्नती ०५/०९/१९६४ अ.ज. २६/०९/२०२२ २६/०९/२०२२ ३०/०९/२०२२ बी. ए. सेवानिवृत्त 
हैनाळकर 
९ श्रीमती निर्मला श्रावण पदोन्नती २८/०६/१९६८ अ.जा. ३०/०९/२०२२ ३०/०९/२०२२ ३०/०६/२०२६ बी.एस.सी. 
पिळलावन बी.एड. 
(श्रीमती निर्मला प्रकाशा मेंढे) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


